भारतीय पोलीस सेवेतील पोलीस 
अधिकाऱ्यांची पदोन्नती/ बदलीने 
पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-२०२०/प्र.क्र.१९२/पोल-१ 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९ ऑक्टोबर, २०२०. 


शासन आदेठा :- 


महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम मधील कलम २२ (न) च्या तरतुदीनुसार भारतीय पोलीस 
सेवेतील खालील नमूद केलेले अधिकारी यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी पदोन्नती 
/ बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र | भापोसे अधिकाऱ्यांचे नांव | सद्याची पदस्थापना बदलीनंतरची/पदोन्नतीनंतरची 
पदस्थापना 

cd . | श्रीमती प्रियांका नारनवरे =| पोलीस उपायुक्‍त (मुख्यालय), | पोलीस उपायुक्त, परिमंडळ-१, 
ठाणे शहर पुणे शहर 

२. | श्री.पंकज देशमुख पोलीस उपायुक्त,वाहतूक, पुणे | पोलीस उपायुक्‍त,परिमंडळ-४, पुणे 
शहर शहर 

३. | श्री.मंचक इप्पर समादेशक, राज्य राखीव पोळीस | पोलीस उपायुक्‍त, परिमंडळ-१ 
बल, गट १२, हिंगोली पिंपरी चिंचवड 

४. श्री.सुधीर हिरेमठ पोलीस उपायुक्त, परिमंडळ-२, | पोलीस उपायुक्त, मुख्यालय, 
पिंपरी चिंचवड पिंपरी चिंचवड 

५. | श्री.पी.एन.कराड उपायुक्त, राज्य गुप्तवार्ता | पोळीस उपायुक्‍त, वाहतूक, नवी 
विभाग, मुबई मुंबई 

६. | श्रीमती आंचल दलाल उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
सातारा ग्रामीण, सातारा सातारा शहर, सातारा 

७. | STAR अस्लम शोख उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | अपर पोळीस अधीक्षक, अहेरी, 
सातारा BBX, सातारा गडचिरोली (पदोन्नतीने) 

८. | श्री.सोमय विनायक मुंढे । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | अपर पोलीस अधीक्षक, अहेरी, 
अंजनगाव, अमरावती गडचिरोली (पदोन्नतीने ) 

९. | श्री. मुम्मका सुदर्शन उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | अपर पोलीस अधीक्षक, परभणी 
गडचिरोली (पदोन्नतीने ) 


२. श्रीम. रागसुधा आर, भापोसे यांची अपर पोलीस अधीक्षक, परभणी; श्री.विनायक ढाकणे, 
रापोसे यांची पोलीस उपायुक्त, मुख्यालय, पिंपरी चिंचवड; श्री. सुनिल पी.लोखंडे, रापोसे यांची 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-२०२०/प्र.क्र.१९२/पोल-१ 


पोलीस उपायुक्‍त, वाहतूक, नवी मुंबई व श्रीमती स्वप्ना गोरे, रापोसे यांची पोलीस उपायुक्त, 
परिमंडळ-१, पुणे हहर या पदावरुन बदली करण्यात येत असून त्यांचे पदस्थापनेबाबतचे आदेशा 
स्वतंत्रपणे काढण्यात येतील. 


३. पोलीस महासंचालक यांच्या आदेशानंतर संबंधीत नियंत्रक अधिकारी यांनी कायदा व 
सुव्यवस्थेची परिस्थिती विचारात घेऊन, उपरोक्‍त अधिकारी यांना बदलीच्या/पदोन्नतीच्या ठिकाणी 
हजर होण्याकरीता कार्यमुक्त करावे व त्यानंतर संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या/पदोन्नतीच्या 
पदावर रुजू होऊन तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 


8. सदर शासन आदेडठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१००९२२०९०८५५२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
KAILAS ARJUN 
GAIKWAD ewan Mme 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.मंत्री (गृह )यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.राज्यमंत्री, गृह (शाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अ.मु.स. (अ. व सु.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव (परिवहन) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. पोलीस आयुक्त, पुणे हाहर /पिंपरी चिंचवड 

१०.अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
११.अपर पोलीस महासंचालक, विशेष अभियान, मुंबई 

१२.अपर पोलीस महासंचालक, कायदा व सुव्यवस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१३.अपर पोलीस महासंचालक, आस्थापना, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-२०२०/प्र.क्र.१९२/पोल-१ 


१४.विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोकण /कोल्हापूर/ नाशिक /नागपूर / अमरावती परीक्षेत्र 
१५.पोलीस अधीक्षक, परभणी/गडचिरोली/पुणे//सातारा/अमरावती 

१६.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- 9/2, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई /नागपूर. 

१७.संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत) 

१८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१९.जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी/गडचिरोली/पुणे//सातारा/अमरावती 
२०.सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१.निवड नस्ती, कार्यासन पोल-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


